सन २०१८-१९ मध्ये “We BART प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी 
शेतकऱ्यांच्या गट होतीस चालना देणे' ही योजना राबविण्यासाठी 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. 120/3-H 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १२०/३-अे, दि. ४ जून, २०१८ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९ 
३) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय यांचे पत्र क्र.कृआ/संचा.विप्र/गट शोती/विप्र-५/९४/१९, 
दि. ८ फेब्रुवारी, २०१९ 
प्रस्तावना :- 
सन २०१८-१९ मध्ये We शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस चालना देणे * 
ही योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व रु. ७० कोटी इतका निधी कृषि आयुकत कार्यालयास वितरीत 
करण्यास संदर्भाधीन दि. ४ जुन, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २५.१.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार कार्यक्रम खर्चावरील बाबीवर ८०% निधी खर्च 
करण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सन २०१८-१९ मध्ये “Te शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस 
चालना देणे * ही योजना राबविण्यासाठी उर्वरित रु. १० कोटी इतका निधी कृषि आयुक्‍त कार्यालयास वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णय :- 

१. सन २०१८-१९ मध्ये “We शेतीस प्रोत्साहन व सबळीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शोतीस चालना देणे" ही 
योजना राबविण्यासाठी संदर्भाधीन वित्त विभागाच्या दि. २५ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु.१०० कोटी (अक्षरी रुपये शांभर कोटी waa इतक्या निधीपैकी ८०% च्या मर्यादेत उर्वरित रु. १० कोटी 
(अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) एवढा निधी कृषि आयुक्त कार्यालयास वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

२. सदर योजनेअंतर्गत होणारा खर्च सन २०१८-१९ मध्ये योजनेकरिता मंजुर झालेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून 
खालील ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. डी-३ 
२४०१ - पीक संवर्धन, 

१०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण , 

(०१) माहिती व प्रचार 

(०१ (५५) गट शोतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी होतकऱ्यांच्या गट शहोतीस चालना 
देणे (१००% राज्य योजना) 

(२४०१ ओ७८२) योजनातंर्गत ( दत्तमत) 

३. सदर योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी कोषागरातून आहरित करून वितरीत करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) 
यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच सहायक संचालक लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आंहरण व 


th 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १२०/३-ओ 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत मानधनाच्या/खर्चाच्या रकमा 
DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे प्रदान करण्यात याव्यात. 

४. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी 
विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. 

५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २५ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५१६२८४७४००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Neeta Eknath Shinde 
|, o=Government o' 


DN: c=IN, f Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c5 
3a425e54d187a7c1, 


; serialNumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be5754877 
h | Nn e 6492ba36e77ea1c4aa53b, cn=Neeta Eknath Shinde 
Date: 2019.02.25 16:30:31 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ जादा प्रतीसह) 
६. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक आत्मा तथा कृषि नोडल अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१०.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२.सर्व उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय 
१३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१४.निवड नस्ती (का.३ ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


